RNI No. MAHBIL / 2009 / 31733 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ७ , अंक ४३ ] ] 


शुक्रवार , मे ७ , २०२१ / वैशाख १७ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ९ , किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक ७५ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 

महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ७ मे २०२१ 

अधिसूचना 


भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक संकीर्ण -२०२० / प्र.क्र .६५ / अ - १.- ज्याअर्थी , भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाईचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) महाराष्ट्र 
राज्यास लागू असताना , त्याच्या कलम १० क मध्ये , अशी तरतूद केलेली आहे की , राज्य शासनास , सार्वजनिक हितासाठी , शासकीय 
राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे , उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन आणि प्रकरण तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून कलम १० क मध्ये नमूद 
केलेल्या कोणत्याही प्रकल्पांना सूट देता येईल ; 


आणि ज्याअर्थी , राज्य शासनास असे दिसून आले आहे कि , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये नमूद केलेल्या जमिनी , उक्त 
कलम १० क च्या खंड ( ख ) खाली समाविष्ट असलेल्या आणि यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये नमूद केलेल्या प्रकल्पासाठी ( यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त प्रकल्प ” असा करण्यात आला आहे . ) आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असण्याचा संभव आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , राज्य शासनाने , उक्त प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या कमीत कमी ओसाड जमिनीच्या प्रस्तावित संपादनासाठी 
उक्त जमिनीचा विस्तार करण्याची सुनिश्चित केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाला जनहितासाठी , उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व प्रकरण तीन च्या तरतुदी लागू करण्यातून 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १० क अन्वये उक्त प्रकल्पाला सूट देणे , इष्ट वाटत आहे ; 


त्याअर्थी , आता , उक्त अधिनियमाच्या कलम १० क द्वारे प्रदान केलेल्या आणि याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व 
अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन याद्वारे जनहितासाठी , उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनच्या आणि प्रकरण तीनच्या तरतुदी लागू 
करण्यापासून उक्त प्रकल्पाला सूट देत आहे . 


भाग चार - अ -- ७५–१ 


( 3 ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , मे ७ , २०२१ / वैशाख १७ , शके १ ९ ४३ 


अनुसूची एक 

जमिनींचा तपशील 
गाव - मोहाळा , तालुका - अकोट , जि . अकोला 


अ.क्र . 


आवश्यक जमिनीचे 


भूमापन किंवा 
गट क्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र ( हे . आर . ) 


१ 


१२ 


०.१४ 


२ 


१३ 


०.१३ 


३ 


१६ 


०.०३ 


एकूण 


०.३० 


गाव - अकोली , तालुका - अकोट , जि.अकोला 


अ . 


गट नं . 


अधिग्रहित जमिनीचे क्षेत्रफळ संयुक्त मोजणी 

अहवालानुसार ( हे.आर. ) 


क्र 


१ 


३४२ 


०.०७ 


२ 


३४३ 


०.२१ 


०.२६ 


३४६ 


०.१० 


०.२ ९ 


४ 


३४७ 


०.३७ 


५ 


३५१ 


०.१६ 


६ 


३५२ 


०.३२ 


३५३ 


०.१३ 


०.०६ 


८ 


३५४ 


०.३३ 


९ 


३४ ९ 


०.३५ 


१० 


३३८ 


०.१४ 


११ 


३३७ 


०.०२ 


०.३ ९ 


१२ 


३१४ 


०.०८ 


१३ 


२८० 


०.९ ० 


१४ 


२८१ 


०.०४ 


१५ 


२८२ 


०.०४ 


१६ 


२८३ 


०.०४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , मे ७ , २०२१ / वैशाख १७ , 


शके १ ९ ४३ 


३ 


अ . 


गट नं . 


अधिग्रहित जमिनीचे क्षेत्रफळ संयुक्त मोजणी 

अहवालानुसार ( हे.आर. ) 


क्र . 


१७ 


२८४ 


०.०४ 


१८ 


२८५ 


०.१३ 


०.०८ 


१ ९ 


२८६ 


०.०८ 


२० 


२८७ 


०.०२ 


एकूण 


४.६५ 


अ . 


क्र . 


१ 


गाव - वाई , तालुका - अकोट , जि.अकोला 

अधिग्रहित जमिनीचे क्षेत्रफळ संयुक्त मोजणी 
गट नं . 

अहवालानुसार ( हे.आर ) 
१६० 

०.२० 
१३ ९ 

०.२८ 
१३७ 

०.२६ 
९ २ 

०.११ 
९ ३ 

०.११ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


९ ४ 


०.११ 


७ 


०.११ 


८ 


९ ६ 


०.११ 


९ 


९ ७ 


०.१० 


१० 


१११ 


०.४४ 


११ 


११२ 


०.४० 


एकूण 


२.२३ 


अ . 


गाव - अकोलखेड , तालुका - अकोट , जि.अकोला 

अधिग्रहित जमिनीचे क्षेत्रफळ संयुक्त मोजणी 

अहवालानुसार ( हे.आर ) 
१८७ 

०.३१ 


गट नं . 


क्र . 


१ 


२ 


०.०१ 


२०३ 


०.१ ९ 


३ 


२०२ 


०.११ 


४ 


२०१ 


०.३५ 


५ 


२१० 


०.४ ९ 


६ 


२३४ 


०.१० 


७ 


२३५ 


०.८० 


८ 


०.०४ 


०.०५ 


२३३ 


०.१० 


०.१३ 


०.५१ 


भाग चार - अ -- ७५--२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , मे ७ , २०२१ / वैशाख १७ , शके १ ९ ४३ 


अ . 


गट नं . 


अधिग्रहित जमिनीचे क्षेत्रफळ संयुक्त मोजणी 

अहवालानुसार ( हे.आर ) 


क्र . 


९ 


२२४ 


०.१२ 


१० 


२२५ 


०.१४ 


२२७ 


०.४४ 


१२ 


२२६ 


०.२४ 


१३ 


३४३ 


०.२८ 


१४ 


३४२ 


०.३४ 


१५ 


३४० 


०.१० 


१६ 


३३ ९ 


०.१० 


३३८ 


०.१८ 


१८ 


२ ९ ४ 


०.२६ 


१ ९ 


२ ९ ८ 


०.१४ 


२० 


२ ९ ७ 


०.२५ 


०.११ 


२१ 


३२६ 


०.०८ 


२२ 


३२५ 


०.० ९ 


२३ 


३२४ 


०.० ९ 


२४ 


३२३ 


०.४२ 


२५ 


२४६ 


०.३३ 


२६ 


२४७ 


०.०८ 


२७ 


२४८ 


१.१० 


०.१० 


२८ 


२५४ 


०.१० 


२ ९ 


२५६ 


०.१२ 


३० 


२८३ 


०.३५ 


३१ 


३१४ 


०.३३ 


०.२२ 


२ 


३१५ 


०.१५ 


०.०८ 


३३ 


३ 


२८० 


०.०३ 


३४ 


२७ ९ 


०.१५ 


०.०८ 


३५ 


३१७ 


०.० ९ 


एकूण 


९ .८८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , 

मे ७ , २०२१ / वैशाख १७ , शके १ ९ ४३ 


५ 


प्रकल्पाचे नाव 


अनुसूची दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
पोपटखेड टप्पा -२ ल.पा. योजना अंतर्गत प्रकल्पाच्या उजव्या मुख्य 
कालव्याच्या कामाकरिता 
कार्यकारी अभियंता , पोपटखेड टप्पा -२ ल.पा. विभाग , अकोला 
१००६ हे . क्षेत्र सिंचन योजनेत समाविष्ट असून त्यासाठी होणारा पाणी साठा ८.३६६ द.ल.घ.मी. 
पाणी सिंचन प्रयोजनासाठी उपयोगात येईल व त्यामुळे भूधारक शेतकऱ्यास सिंचनाची सोय होऊ 
शकेल . 


संपादन यंत्रणेचा तपशील 
समाजाला मिळणारे लाभ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

सु . कि . गावडे , 
शासनाचे सहसचिव . 


भाग चार - अ -- ७५--२अ 


દુ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , मे ७ , २०२१ / वैशाख १७ , शके १ ९ ४३ 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 
Mantralaya , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk 

Mumbai 400 032 , dated the 7th May 2021 


NOTIFICATION 


RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION , REHABILITATION AND 
RESETTLEMENT ACT , 2013 . 

. 


No. Sankirna - 2020 / C.R.65 / A - 1. — WHEREAS , section 10A of the Right to Fair Compensation 
and Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Act , 2013 ( 30 of 2013 ) , in 
its application to the State of Maharashtra ( hereinafter referred to as “ the said Act ' ) , provides that 
the State Government may , in the public interest , by notification in the Official Gazette , exempt 
any of the projects mentioned in the said section 10A from the application of the provisions of 
Chapter II and Chapter III of the said Act ; 


AND WHEREAS , it appears to the State Government that the lands mentioned in the 
Schedule I appended hereto are required or likely to be required for the project mentioned in the 
Schedule II appended hereto , which is covered under clause ( b ) of the said section 10A 
( hereinafter referred to as ' the said project ' ) ; 


AND WHEREAS , the State Government has ensured the extent of the said lands for the 


proposed acquisition being bare minimum land required for the said project ; 


AND WHEREAS , the Government of Maharashtra considers it expedient in the public 
interest to exempt the said project under said section 10A of the said Act from the application of 
the provisions of Chapter II and Chapter III of the said Act ; 


NOW , THEREFORE , in exercise of the powers conferred by section 10A of the said Act and 
of all other powers enabling it in that behalf , the Government of Maharashtra hereby , exempts 
the said project , in the public interest , from the application of the provisions of Chapter II and 
Chapter III of the said Act . 


Schedule 1 


Description of Lands 
Village Mohala , Taluka Akot , District Akola 
Survey or Gut No. 

Approximate Area of Required 

Land ( Hectare ) 


Sr. No. 


1 


12 


2 


13 


0.14 
0.13 
0.03 


3 


16 


Total 


0.30 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , मे ७ , २०२१ / वैशाख १७ , शके १ ९ ४३ 


७ 


Village Akoli - Jahagir , Taluka Akot , Dist . Akola 


Gut No. 


Area of Acquired Land as per JMR ( Ha . ) 


Sr. 
No. 
1 
2 


342 
343 
346 


3 


4 


5 


347 
351 
352 
353 


6 


7 


8 


354 


9 


349 


338 


10 
11 
12 


0.07 
0.21 
0.26 
0.10 
0.29 
0.37 
0.16 
0.32 
0.13 
0.06 
0.33 
0.35 
0.14 
0.02 
0.39 
0.08 
0.90 
0.04 
0.04 
0.04 
0.04 
0.13 
0.08 
0.08 
0.02 


337 
314 


13 
14 
15 
16 
17 
18 


280 
281 
282 
283 
284 


285 
286 


19 


20 


287 


Total 


4.65 


Village Wai , Taluka Akot , Dist . Akola 


Gut No. 


Area of Acquired Land as per JMR ( Ha . ) 


Sr. 
No. 
1 
2 


3 
4 
5 
6 
7 
8 


160 
139 
137 
92 
93 
94 
95 
96 
97 


0.20 
0.28 
0.26 
0.11 
0.11 
0.11 
0.11 
0.11 
0.10 
0.44 
0.40 
2.23 


9 


10 
11 


111 
112 


Total 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , मे ७ , २०२१ / वैशाख १७ , शके १ ९ ४३ 


Village Akolkhed , Taluka Akot , Dist . Akola . 


Sr. 
No. 


Gut No. 


Area of Acquired Land as per JMR ( Ha . ) 


1 


187 


2 


203 


3 
4 
5 
6 
7 


202 
201 
210 
234 
235 


8 


233 


224 


9 
10 


0.31 
0.01 
0.19 
0.11 
0.35 
0.49 
0.10 
0.80 
0.04 
0.05 
0.10 
0.13 
0.51 
0.12 
0.14 
0.44 
0.24 
0.28 
0.34 
0.10 
0.10 
0.18 
0.26 
0.14 
0.25 
0.11 
0.08 
0.09 


225 


11 
12 
13 
14 


15 


227 
226 
343 
342 
340 
339 
338 
294 
298 
297 


16 
17 
18 
19 
20 


21 


326 


22 


325 


23 


324 


0.09 


24 
25 


323 
246 
247 
248 


26 
27 


28 


254 


0.42 
0.33 
0.08 
1.10 
0.10 
0.10 
0.12 
0.35 

0.33 
0.11 + 0.11 = 0.22 

0.15 
0.08 


29 


30 
31 


256 
283 
314 


32 


315 


33 


0.03 


280 
279 


34 


35 


317 


0.15 
0.08 
0.09 
9.88 


Total 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , मे ७ , २०२१ / वैशाख १७ , शके १ ९ ४३ 


९ 


SCHEDULE II 
Description of the Project 


Name of the Project 


Details Of Acquiring Agency 
Project Benefit 


Popatkhed M.I. Tank ( Stage - II ) Tq . Akot , Dist . Akola 
Private Land Aquired for the purpose of construction 
of sub minors of right bank main canal . 
Executive Engineer , Minor Irrigation Division , Akola . 
The project is planned to irrigate annually an area 
( ICA ) of 1006 ha with storage capacity of 8.366 MM3 . 
The main purpose of dam to irrigate land for 
agriculture in command area of project . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. K. GAWADE , 


Joint Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


